महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) 
अंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावली अन्वये पुनर्विकास 
प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मंजूरी 
घेण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३८/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) व त्यांच्या मंडळाच्या स्तरावर विविध 
पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येते. या प्रस्तावांना म्हाडाच्या /मंडळांच्या स्तरावरुनच ना-हरकत 
प्रमाणपत्र व देकार पत्रे दिली जातात. ना-हकरत प्रमाणपत्र व देकार पत्रे दिल्यानंतर अशा प्रकल्पांवर 
प्रत्यक्षात पुनर्विकास करतांना शासनाचे /म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण रहात नाही. बरेचदा देकारपत्रातील 
अटी व शा्तींचा भंग होऊन पुनर्विकास प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. अशा 
अनियमिततेची झळ प्रामुख्याने पुनर्विकास प्रकल्पातील मूळ रहिवाशांना सोसावी लागते. पुनर्विकासाचे 
प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात व Meat अनिश्चित कालावधीसाठी त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित 
रहावे लागते. त्यामुळे व्यापक जनहित विचारात घेता, म्हाडाकडून पुनर्विकासाबाबत देकार पत्र देण्याच्या 
कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आता खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 

म्हाडा वसाहती तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 
पुनर्विकास प्रकल्पास देकारपत्र देण्यापुर्वी त्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर 
करावा व झासनाच्या पूर्व मान्यतेने देकार पत्र देण्याची कार्यवाही म्हाडाने यापुढे करावी. 
२. सदरचा शासन निर्णय दि.२३ जून, २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 
मा.मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास व महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम 
१६४ (१) अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारास अनुसरुन, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३८/गृनिप 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०७०९१७५०४९३१०९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind ON oer nn ua ene 


2.5.4.20=d33ed79e4d2d2921d0ca79b9de78fffaa7 5e5ff9801ced3d15f 


38bf6aabi 


1 INumber=822dcc7 56ffe36bfe50f258eb6574ffef985ea24e972434 
ulshiram Shete ssc: 
Date: 2021.07.09 17:51:25 +05'30' 


(अरविंद are ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. सभापती / मा. उपसभापती विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
)मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 
११)मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सवी 
१२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१३) प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
१५)उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६)अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) मुख्य अधिकारी, मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळे. 
१८)मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना, वांद्रे, मुंबई 
१९) मुख्य अधिकारी, मुंबई झोपडपट्टी सुधारमंडळ, वांद्रे, मुंबई 
०) निवडनस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


KKKKKKKKK 


